सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील 
कारागृहात शोतीच्या आधुनिकीकरणासाठी 
लागणारी तुषार सिंचन, ट्रॅक्‍टर व टेम्पो खरेदी 
करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२११/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१.३.२०१६. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
शोेती/वार्षीक योजना/५८१०/कक्ष-७ दिनांक ०८.०६.२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२११/तुरुंग-२ दिनांक २८.९.२०१५ 


शासन निर्णय 

राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी खालील 
तुषार सिंचन, ट्रॅक्टर व टेम्पो खरेदी करण्यासाठी सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये ३५ लक्ष (रुपये पसतिस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे.सदर खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व ७०%निधी खर्च 
करण्यास उपरोक्त संदर्भ H.3 येथील शासननिर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली असून आता उर्वरीत 
३०% निधी रु.१०,५०,०००/-( अक्षरी रुपये दहा लाख पन्नास हजार फक्‍त) खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


राज्यातील कारागृह Wels आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री / मशिनरी 


अ.क्र कारागृहाचे नाव यंत्र व अवजारे यांची | मशिनची | रक्‍कम रपये 
नावे संख्या 
।१_ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक टाटा टेम्पो | 9 | ६,९९,८९०/- 
Q विसापूर खुले जिल्हा कारागृह महिंद्रा टेम्पो ae ६,३६,६८५/- 
३ परभणी जिल्हा कारागृह ट्रॅक्टर |. शै: ५,८६,५००/- 
8 वर्धा जिल्हा कारागृह ट्रॅक्टर 1. ६,९३,०००/- 
4 भंडारा जिल्हा कारागृह ट्रॅक्टर Eo | २,४३,२६२/- 
६ चंद्रपूर जिल्हा कारागृह ट्रॅक्टर | 9 | ५८५,५७५/- 
७ मोर्शी खुले जिल्हा कारागृह तुषार सिंचन संच २ ५५,०८८/- 
एकूण ८ ३५,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२११/तुरुंग-२ 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, 
अनुक्रमांक-४, नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६- तुरुंग (००) (१०) कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण (२०५६ ०१०६) ५२ यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीत बदल 
होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची 
आवश्यकता नाही. राज्यातील कारागृहाच्या शहोतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी 
यंत्रसामुग्नी/मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये ३५ लक्ष (रुपये पसतिस लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेपैकी उर्वरीत 
३०% रक्कम रु.१०,५०,०००/-( अक्षरी रुपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त) खर्च करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४०११३००४४८२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 


Ja ysi n g L DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pawara See ae eee 
(ज. ल. पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 


न्न 


AD 


AN 


ee ee ५--< 


o~ 
ae 


£39) 


S 


(३ 


ee a जाडी 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२११/तुरुंग-२ 


१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, सांगली, परभणी, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावती, 
११)अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२) अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१३) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


